कृषि विभागातील “शेतकरी मासिक योजना“ तसेच 
“कृषि विषयक माहिती पथक योजना”या योजनांमधील 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- 
१.शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण- २०२०/ प्र.क्र.३८/३-अ, दि. २८/०२/२०२२ 
२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. HIT ११११/साप्र/०७४४/२२-२३/प्र.क्र.८/आस्था-५(निप)/ 
२८३०३, दि.१८/०८/२०२२ 
३.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. PBA ११११/साप्र/०७३५/२२-२३/प्र.क्र.७/आस्था-५(निप)/ 
२८३००, दि.१८/०८/२०२२ 
४.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


"शेतकरी मासिक योजना" व "कृषि विषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतर्गत अस्थायी 
पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२१-२२ मध्ये दिनांक 
०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय 
निर्गमित झालेला आहे, san सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातील सर्व 
अस्थायी पदांना आवश्‍यकतेनुसार दि. ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत पुढील मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ sh. ४ येथील वित्त विभागाच्या दि. १८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या दि. १८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारित आकृतिबंध निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने "शेतकरी मासिक योजना" 
व "कृषि विषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतर्गत या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये नमूद अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ पासून दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


शासन निर्णय :- 


"शेतकरी मासिक योजना" त्याच प्रमाणे "कृषिविषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतील 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये दर्शविळेली अनुक्रमे ९व ७ 
अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या 
आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८२५१९०१५१११०१ असा 
आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


H EMANT Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR ie 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्र.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. उप सचिव (३-ओ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 
६. कृषि संचालक (सर्व) 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कालेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 


(पत्राने) 
१३. अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 
(पत्राने) 


१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (94-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (१६-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. निवड नस्ती (३-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र | पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 


सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक 


पीकसंवर्धन 
१०९, विस्तार 
व प्रशिक्षण 


9-८ -२५५००- 
८११०० 


३ | लघुलेखक | ९३००- ४३०० | 5-१४: ३८६००- 
लेक | seco | [peas 
४ | अधिक्षक ९३००- ४३०० | 5-१४- ३८६००- 
शिक a a 

षु वरिष्ठ ५२००- २४०० | 5-८-२५५००- 
Yrs | Secs | [eve 

६ | लिपिक ५२००- १९०० | 5-६: १९९००- 
| | र. 


Loe 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | 
देण्यात 
आलेल्या 


मूळ वेतन | ग्रेड पे | सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 
८ 
कृषि पर्यवेक्षक ९३००- | ४२०० S-93: "मागणी क्र- 
३४८०० ३५४००-११२४०० । आयुक्तालय डी-३ 
महाराष्ट्र २४०१- 
i Sh पीकसंवर्धन 
२ ९ 


300- ४३०० 5-१४: विस्तार 
३४८०० 


३८६००-१२२८०० प्रशिक्षण, 


५२००- २४०० 5-८: 
२५५००-८११०० 


२०२०० 
४ | लिपिक ५२००- १९०० 5-६: 
५ | अनुरेखक ५२००- | २४०० 8-८: 
६ | वाहन चालक ५२००- १९०० 5-६: 
कणा 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


